वर्ष ८ , अंक ७१ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग 

सोमवार , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ११३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये २६.०० 


नगरविकास विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ डिसेंबर , २०२२ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 

क्रमांक एमयुएन -२०२२ / प्र.क्र .३४ ९ / नवि- १८. - ज्याअर्थी , शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे . ) याच्या 
३४१ अ चे पोट - कलम ( १ ) , ( १ ब ) व ( २ ) आणि कलम ३ चे पोट - कलम ( ३ ) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन उद्घोषणा , नगरविकास 
विभाग , एमयुएन -२०२२ /प्र.क्र.३४९ / नवि- १८ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर , २०२२ याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ ९ ऑक्टोबर , 
२०२२ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील कांद्री ( कन्हान ) या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र , 
ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित होणारे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी व उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी " कांद्री 
( कन्हान ) नगरपंचायत " या नावाने नगरपंचायत घटित करण्यासाठी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३४१ अ चे पोट - कलम ( १ ) , ( १ ब ) 
आणि ( २ ) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , प्राथमिक उद्घोषणा , नगरविकास विभाग , क्र . एमयुएन -२०२२ / प्र.क्र .३४ ९ / नवि- १८ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर , 
२०२२ स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली ; 


भाग एक - अ ( म.उ. वि . ) ११३ - १ 


आणि ज्याअर्थी , अधिसूचनेत नमूद कालावधीत जिल्हाधिकारी , नागपूर यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या आक्षेपांचा शासनाकडून विचार 
करण्यात आला ; 


आणि ज्याअर्थी , भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ - थ च्या खंड ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 
शासनाला , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " अ " मध्ये अधिक तपशीलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे , संक्रमणात्मक क्षेत्र 
म्हणून विनिर्दिष्ट करणे इष्ट वाटते ; 


२ 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३४१ अ चे पोट - कलम ( १ ) , ( १ ब ) आणि ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त स्थानिक क्षेत्र हे , संक्रमणात्मक 
क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून , त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चे पोट - कलम ( २ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे , " कांद्री 
( कन्हान ) नगरपंचायत " या नावाने एक नगरपंचायत घटित करण्यात येत आहे . उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या हद्दी यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची " ब " मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


पश्चिम : 


दक्षिण : 


अनुसूची " अ " 

संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या अधिक तपशिलवारपणे वर्णन केलेले क्षेत्र 


पूर्व 

: - मौजा कांद्री येथील सर्व्हे नं . १०३ ते १०५ , १४४ ते १४८ , १५० , १८४ ते १८७ , १ ९ ७ , १ ९ ८ , २३० ते २३५ , २३७ . 
पूर्व सिमेस गहूहिवरा व खंडाळा ( घटाटे ) गाव . 


उत्तर 


कांद्री सर्व्हे नं . १ ते ३३४ 


अनुसूची " ब " 

संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या हद्दीचा तपशील . 


मौजा कांद्री येथील सर्व्हे नं . ४० ते ४२ , ४६ , ४७ हायवे 
पश्चिम सिमेस टेकाडी गाव . 


मौजा कांद्री येथील सर्व्हे नं . २१ ते २४ , २८२ ते २८५ , २७८ , २७७ , रेल्वे , ७५ , रेल्वे , २५३ ते २५५ , २४० , २३ ९ 
दक्षिण सिमेस सिहोरा , कन्हान ( पिपरी ) गाव . 


: 

मौजा कांद्री येथील सर्व्हे नं . ४८ , ४ ९ , ६१ , ६५ ते ६७ , ७ ९ , ७० , ७२ , ७३ , ७६ , ७७ , ८० , ७ ९ , ८१ ते ८३ , ३१४ , ३१५ , १०२ 
उत्तर सिमेस टेकाडी व बोरडा ( गणेशी ) गाव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिरुद्ध व्यं . जेवळीकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No. MUN - 2022 / C.R.349 / UD - 18 . Whereas , by the Government Proclamation , Urban 
Development Department , dated the 19th October , 2022 published in the Maharashtra Government 
Gazette , Part - 1A , Extraordinary , Central Division dated the 19th October , 2022 , issued in pursuance 
of the provisions of sub - sections ( 1 ) ( 1B ) and ( 2 ) of section 341A read with sub - section ( 3 ) of section 3 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . 
XL of 1965 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) , the Government of Maharashtra had invited 
objections within a period of thirty days , from the date of publication thereof in the Maharashtra 
Government Gazette , to its proposal to issue a notification under sub - sections ( 1 ) , ( 1B ) and ( 2 ) of section 
341A of the said Act , to specify the local area of the Village Panchayat Kandri ( Kanhan ) in Nagpur 
District , being an area in transition from a rural area to an urban area and to be a transitional area 
and to constitute a Nagar Panchayat by the name of " the Kandri ( Kanhan ) Nagar Panchayat " for 
the said transitional area ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th December , 2022 . 


And whereas , the Government Proclamation , Urban Development Department , No MUN 
2022 / C.R.349 / UD - 18 , dated the 19th October , 2022 was published in the local newspaper ; 


NOTIFICATION 


And whereas , the objections received in pursuant to the said Proclamation by the Collector of 
Nagpur District , within the specified period , have been considered by the Government ; 


And whereas , having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said local 
area , more particularly described in the Schedule " A " appended hereto , to be a transitional area ; 


East 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) , ( 1B ) and ( 2 ) of section 
341A of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby , specifies the said local area to be a transitional area , for which there shall be constituted 
a Nagar Panchayat as provided in sub - section ( 2 ) of said section 341A of the said Act , by the name 
the Kandri ( Kanhan ) Nagar Panchayat . The boundaries of the said transitional area shall be such 
as are specified in Schedule " B " appended hereto . 

Schedule " A ” 

Description of the transitional area 


West 


Survey number of village Kandri - 1 to 334 

Schedule " B " 

Boundaries of the transitional area 

: - Survey number of mauza Kandri 103 to 105 , 144 to 148 , 150 , 184 to 187 , 197 , 198 , 230 to 
235 , 237 . 

East side Gahuhivara and Khandala ( Ghatate ) village . 


- Survey number of mauza Kandri 40 to 42 , 46 , 47 highway 

East side Tekadi village . 


- 


South Survey number of mauza Kandri 21 to 24 , 282 to 285 , 278 , 277 , Railway , 75 , Railway , 
253 to 255 , 240 , 239 . 

South side Sihora , Kanhan ( Pipri ) village . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

North : - Survey number of mauza Kandri Highway 48 , 49 , 61 , 65 to 67 , 79 , 70 , 72 , 73 , 76 , 77 , 80 , 
79 , 81 to 83 , 314 , 315 , 102 . 

North side Tekadi and Borda ( Ganeshi ) village . 


४ 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANIRUDDHA V. JEWLIKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ डिसेंबर , २०२२ . 

आदेश 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 

क्रमांक एमयुएन -२०२२ / प्र.क्र .३४ ९ / नवि १८. - ज्याअर्थी , शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग , क्रमांक एमयुएन -२०२२ / प्र . 
क्र . ३४ ९ / नवि १८ , दिनांक २६ डिसेंबर , २०२२ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ च्या 
( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) कलम ३४१ - अ च्या पोट - कलम ( १ ) , ( १ ब ) ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर समर्थ 
करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील कांद्री ( कन्हान ) या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण 
क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित होणारे क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी " कांद्री 
( कन्हान ) नगरपंचायत " घटित केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , नव्याने रचना केलेल्या कांद्री ( कन्हान ) नगर पंचायतीची रितसर रचना होईपर्यंत उक्त नगरपंचायतीचे अधिकार 
व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते ; 


म्हणून आता , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ च्या ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) कलम ३४० 
च्या पोट - कलम ( २ ) मधील उप नियम ( इ ) , खंड ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर समर्थ करणाऱ्या सर्व 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , नव्याने घटित केलेल्या उक्त नगरपंचायतीची उक्त अधिनियमान्वये यथोचित रचना 
होईपर्यंत तहसीलदार , पारशिवणी , जि . नागपूर यांची कांद्री ( कन्हान ) नगरपंचायतीशी संबंधित सर्व अधिकार व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) - ११३ - २ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिरुद्ध व्यं . जेवळीकर , 

शासनाचे उप सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th December , 2022 . 


Order 

MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No. MUN - 2022 / C.R.349 / UD - 18 . Whereas , by the Government Notification , Urban Development 
Department , No. MUN - 2022 / C.R.349 / UD - 18 , dated 26th December , 2022 issued in exercise of powers 
conferred by sub - sections ( 1 ) , ( 1B ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) , and of all other powers 
enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra has specified the local area of village 
panchayat Kandri ( Kanhan ) in Nagpur District , being an area in transition from rural area to an 
urban area and to be a transitional area and to constitute a Nagar panchayat by the name of " the 
Kandri ( Kanhan ) Nagar Panchayat . ” for the said transitional area ; 


And whereas , it is expedient to appoint the Government Officer to exercise all the powers and 
duties of the newly constituted Kandri ( Kanhan ) Nagar Panchayat till the said Nagar Panchayatis 
duly constituted ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by paragraph ( i ) of clause ( e ) of sub - section ( 2 ) 
of section 340 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar panchayats and Industrial Township 
Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby appoints the Tashildar , Parshivani , District Nagpur as an Administrator of the 
said newly constituted the Kandri ( Kanhan ) Nagar Panchayat to exercise all the powers and duties 
relating to the Kandri ( Kanhan ) Nagar Panchayat till the said Nagar Panchayat is duly constituted 
in accordance with the provision of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANIRUDDHA V. JEWLIKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

ग्रामविकास विभाग 


अ.क्र 

( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२२ / प्र.क्र . ७८ / ( १ ) /पं.रां.५ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ 
चा महा . अधिनियम - पांच ) यांचे कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) यासह २५४ चे पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ ( ६ ) 
मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून नागपूर जिल्ह्यातून वगळीत आहे . 


जिल्हा 

( २ ) 


गट 

( ३ ) 

नागपूर पारशिवनी 


बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ . 

अधिसूचना 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) ११३ - ३ 


निवडणुक विभाग 
( ४ ) 

२१ - टेकाडी 


अनुसूची 


स्थानिक क्षेत्र 

( ५ ) 

कांद्री- सर्व्हे नं . १ ते ३३४ 


वगळण्याचा दिनांक 
( ६ ) 
२६ डिसेंबर २०२२ 


७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

श्रीकांत लोंढे , 
शासनाचे उप सचिव . 


Sr. No. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 

Fort , Mumbai 400 001 , dated the 26th December 2022 . 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 

No. ZPB - 2022 / CR - 78 / ( 1 ) /PR-5.—In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section 
( 1 ) of section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and 
Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and of all other powers enabling it in this behalf , the 
Government of Maharashtra hereby excludes from the Nagpur District , the local areas specified in 
column ( 5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date mentioned in column ( 6 ) thereof . 


( 1 ) 

1 . 


District . Block . 


NOTIFICATION 


( 2 ) 

( 3 ) 

Nagpur Parseoni 


Schedule 


Local areas . 


Electoral 

Division . 

( 4 ) 

( 5 ) 

21- Tekadi Village Kandri- Survey No. 1 to 334 


Date of 
exclustion . 
( 6 ) 

26/12/2022 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIKANT LONDHE , 

Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

ग्रामविकास विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 

फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२२ / प्र.क्र .७८ / ( २ ) /पं.सं.५ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन 
१ ९ ६२ चा महा . अधिनियम - पांच ) यांचे कलम ५ यासह २५६ चे पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ क्रमांक 
( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ पासून नागपूर जिल्ह्याच्या ४२ - कांद्री गटातून वगळीत आहे आणि 
त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , क्रमांक पीएसई १० ९ ६ / प्र.क्र .११४ / ०५ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर 
१ ९९ ६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 


उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये , नागपूर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद २६ मध्ये पारशिवनी तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३ ) मधील 
नोंदी समोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये “ ४२ - कांद्री गट " या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
'४२ - कांद्री गट खालील स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र वगळून " . 

अनुसूची 


जिल्हा . 

( २ ) 

नागपूर 


गट . 
( ३ ) 

पारशिवनी 


निर्वाचक गण . 

( ४ ) 

४२ - कांद्री 


स्थानिक क्षेत्र / तालुका . 
( ५ ) 

कांद्री- सर्व्हे नं . १ ते ३३४ 


वगळण्याचा दिनांक . 
( ६ ) 

२६ डिसेंबर २०२२ 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीकांत लोंढे , 
शासनाचे उप सचिव . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 26th December , 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 

No. ZPB - 2022 / CR- 78 / ( 2 ) /PR-5.-In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section 
( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis 
Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby excludes from the 42 - Kandri Block of Nagpur District , the local areas specified 
in column ( 5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 26/12/2022 ; and for that purpose 
amends the Government Notification , Rural Development and Water Conservation Department , 
No.PSE - 1096 / CR - 114 / 05 , dated the 19th September , 1996 as follows , namely— 


In the Schedule appended to the said notification , in entry 26 relating to Nagpur District , against 
entry in column ( 3 ) relating to Parseoni Taluka , in column ( 4 ) , for the words " 42- Kandri Block " the 
following shall be substituted , namely— 

" 42- Kandri Block excluding the following local areas specified in column ( 5 ) " . 

Schedule 


Sr. No. District . Block Electoral College . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

1 . 

Nagpur 

Parseoni 


( 4 ) 

42- Kandri 


Local areas . 
( 5 ) 

Date of exclustion 
( 6 ) 

Village Kandri- Survey 26th December 2022 
No. 1 to 334 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIKANT LONDHE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

ग्रामविकास विभाग 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 


बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक झेडपीबी २०२२ / प्र.क्र .७८ / ( ३ ) /पं.रा . ५. – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , ( सन १ ९ ५ ९ चा महा . अधिनियम - तीन ) 
यांचे कलम ४ चे पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 
आलेल्या सुधारणांनुसार व संविधानाच्या भाग- IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद नागपूर , ग्रामपंचायत कांद्री , आणि 
ग्रामसभा कांद्री यांच्याशी विचार विनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे . 


महसुली गांव . 
( २ ) 

कांद्री 


अनुसूची 


स्थानिक क्षेत्रे . 

( ३ ) 

कांद्री- सर्व्हे नं . १ ते ३३४ 


गांव म्हणून संपुष्टात आल्याचा दिनांक . 
( ४ ) 

२६ डिसेंबर २०२२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


११ 


श्रीकांत लोंढे , 
शासनाचे उप सचिव . 


१२ 


Sr. No. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 26th December , 2022 . 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT . 

No. ZPB - 2022 / CR - 78 / ( 3 ) / PR - 5 . In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section 
( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959 ) , read with clause ( g ) of article 
243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in that behalf , and in partial 
modification of all earlier notifications issued in this behalf , and after consultation with the Standing 
Committee of the Nagpur Zilla Parishad , Village Panchayat and Gram Sabha Kandri in Nagpur 
District , the Government of Maharashtra , hereby declares that the local areas specified in column 
( 3 ) of the Schedule appended hereto , comprising the revenue village Kandri as specified in column 
( 2 ) thereof , shall cease to be the village , for the purpose of Part IX of the Constitution , with effect 
from the date shown in column ( 4 ) thereof . 


( 1 ) 

1 


NOTIFICATION 


Revenue 
Village 
( 2 ) 

Kandri 


Schedule 


Local areas 


( 3 ) 

Village Kandri- Survey No. 1 to 334 


Date of cessation 


( 4 ) 

26th December 2022 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIKANT LONDHE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

ग्रामविकास विभाग 

बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २६ डिसेंबर , २०२२ . 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२२ / प्र.क्र .७८ / पं.रां.५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चे पोट - कलम ( १ ) , ( १ ब ) आणि ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकिय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुएन २०२२ / प्र.क्र .३४ ९ / नवि १८ , दिनांक २६ डिसेंबर , 
२०२२ ( यात यापुढे जिचा " उक्त अधिसुचना " असा निर्देश करण्यात आला आहे . ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील 
कांद्री या महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्या करीता उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३४१ अ चे पोट - कलम ( २ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे कांद्री ( कन्हान ) नगरपंचायत या नावाने नगरपंचायत गठित करण्यात आली आहे ; 


१३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा पाच ) 
याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( त्याने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा 
आदेश देणे इष्ट आहे ; 


त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड 
( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , नागपूर जिल्ह्यातील कांद्री या 
महसुली गावासंबंधात नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील 
हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक- एमपीएच - १ ९९ ७ / सीआर -६४५ / ५६ ( ४७ ) 
दि .२० जुलै १ ९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर कांद्री ( कन्हान ) नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील 
आणि तिच्याकडे निहित असतील . 

- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीकांत लोंढे , 
शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , डिसेंबर २६ , २०२२ / पौष ५ , शके १ ९ ४४ 

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 

Fort , Mumbai 400 001 , dated the 26th December , 2022 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 

No. ZPB - 2022 / CR - 78 / PR - 5 . Whereas , the Government of Maharashtra , under the Notification , 
Urban Development Department , No.MUN - 2022 / C.R.349 / UD - 18 dated 26th December , 2022 
( hereinafter referred to as " the said Notification " ) , issued in exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1 ) , ( 1B ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) has specified the local area of 
revenue village of Kandri in Nagpur District to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat 
as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of the said Act , by the name of the Kandri ( Kanhan ) 
Nagar Panchayat , is constituted ; 


And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer of 
assets , rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi ) of sub - section 
( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 
1962 ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( vi ) of sub - section ( 2 ) of section 255 
of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and of all 
other powers enabling it in 
enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby directs that all the 
assets , rights and liabilities of the Nagpur Zilla Parishad ( including the rights and liabilities under 
any agreement or contract made by it ) , in respect of the revenue village Kandri in Nagpur District 
shall stands transferred to and shall vest in the Kandri ( Kanhan ) Nagar Panchayat on the terms 
and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation 
Department , No. MPH - 1997 / CR - 645 / 56 ( 47 ) , dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIKANT LONDHE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


